महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः प्रतिनि-२०१६/सं.क्र.२०८/प्र.क्र.४२/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १५ जून, २०२० 


संदर्भ-: १.सा.प्र.वि.समक्रमांकीत शासन आदेडा दि.१०.५.२०१६ 
२.सा.प्र.वि .समक्रमांकीत हासन आदेडा दि.०८.०६.२०१८ 


आदेश 

श्री.सं.ध.तवरेज, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांची संदर्भ क्र.१ येथील शासन आदेशान्वये 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील परीक्षा नियंत्रक व सह सचिव या पदावर प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करण्यात आली होती. संदर्भ क्र.२ येथील आदेशान्वये श्री.तवरेज, उप सचिव यांच्या महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील परीक्षा नियंत्रक व सह सचिव या पदावरील प्रतिनियिक्‍तीस 
दि.९.५.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
२. आता, या आदेशान्वये श्री.सं.ध.तवरेज, उप सचिव यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीच्या सेवा संपुष्टात आणण्यात 
येत असून श्री.तवरेज, उप सचिव यांच्या सेवा प्रत्यावर्तित करण्यात येत आहेत. श्री.सं.ध.तवरेज, उप सचिव 
यांची प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील उप सचिवांच्या Raa पदावर 
करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००६१५१५२९४५७१०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Gajanan 
Bhimrao 
Gurav 
(ग.मि.गुरव) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३. अ.मु.स (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


BINA आदेश क्रमांकः प्रतिनि-२०१६/सं.क्र.२०८/प्र.क्र.४२/का.१४ 


४. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, ५५%, ७ व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, 
महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई-२१. 

उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग / उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
श्री.सं.ध.तवरेज, परीक्षा नियंत्रक व सह सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

सामान्य प्रशासन विभाग/कार्या.८, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती कार्या.१४ 


eon SG & 


पृष्ठ २ पैकी 2 


